दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, 2023 या कालावधीत 
नवी दिल्ली येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
योग स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१६०/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ ऑक्टोबर, 2023. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2022-23/CCSCSB, दि.२५.०८.२०२३ व १८.०९.२०२३. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/योग/२०२३-२४ 
दि.१४.०९.२०२३. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२३-२४//८९९, दि.०९.१०.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टॉबर, २०२३ या कालावधीत त्यागराज स्टेडीयम, त्यागराज 
नगर, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा योग स्पर्धा २०२३-२४ 
मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. १२ 
सप्टेबंर, २०२३ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या 
अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात 
आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच 
राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,५२,२७५/- (रुपये एक लाख 
बावन हजार GAR) पंच्याहत्तर फक्‍त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक ११ ते १३ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १० ऑक्टोबर, 
2023 (म.नं) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून 
देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाळी काम करीत 
असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुलै, १९९२ मधील तरतूदीनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ११ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१६०/क्रीयुसे-२ 


१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१३१५११३७८७२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DNYANESHWAR १ 
ASARAJI ॥१/-॥[) 0004000903 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.10.13 15:13:51 +05'30 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ” (पुरुष संघ) 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नबी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा योग स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या You ब महिला योग संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


।क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम | ट्रॅकसूट | किटबॅग विभाग / कार्यालय 
१ | श्री. बापू दादासाहेब सोनवणे, शिपाई होय होय | सहायक संचालक, शासकोय लेखन सामग्री व 
ग्रंथागार, औरंगाबाद. 

२ | श्री. जगन्नाथ बा. लांडगे, a aa पार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

३ | श्री. प्रताप शंकरराव ढोणे, होय होय । नगर विकास विभाग, राजापूर नगरपरिषद, जिल्हा 
कर प्रशासकोय अधिकारी रत्नागिरी. 

४ | श्री. ज्ञानेश्‍वर पां. भोसले, होय । होय | मत्स्यव्यवसाय विभाग, मत्स्यव्यबसाय 
यांत्रिकी निदेशक प्रशिक्षण केंद्र पालघर. 

५ | श्री. दिपक वि. होडावडेकर, 4] i, शासकोय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, से 
प्रयोगशाळा सहायक जॉर्ज रुग्णालय, मुंबई. 

६ | श्री. अदिनाथ गं. शिरसाठ, oa a पार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बृ.मु.वि. 
निरीक्षक मुंबई. 

७ | श्री. दयानंद शं. बिडवे, होय । होय । राज्यवस्तू व सेवा कर कार्यालय, पुणे. 
राज्यकर अधिकारी 

८ | श्री. प्रशांत क. सरडे, पि a तालुका कृषि अधिकारी, भोर, जिल्हा- पुणे. 
मंडळ कृषि अधिकारी वेताळ पेठ, भोर - ४१२ २०६. 

९ | श्री. विक्रम अ. ढेरे, होय । होय  । प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, 
सहा. रासायनिक विश्लेषण नाशिक. 

१० | श्री. दयावान कनसे, लिपिक टंकलेखक । होय होय । सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१, गुणनियंत्रण, सातारा. 

११ | श्री. अशोक बुकटे, मजूर होय होय पविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
(प्रशिक्षक) उपविभाग, उदगीर, जिल्हा लातूर. 

१२ श्री. दिवाकर मोहिते, जावक होय । होय । शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, , 


(व्यवस्थापक) 


मुंबई. 


विवरणपत्र “अ” (महिला संघ) 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नबी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा योग स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या You ब महिला योग संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र खेळाडूचे नाव व पदनाम = | SHAS | किटबॅग विभाग / कार्यालय 

१ | श्रीमती मनस्वी वि. गोंधळी, होय | होय | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

२ | श्रीमती योगिता शा. डांगरे, होय । होय | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

३ । श्रीमती शुभांगी न. चिकटे (खैरकर) । होय | होय । जिल्हा व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यालय, मुंबई. 
सा.स. 

४ | श्रीमती योगिता देसाई, होय | होय | मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

५ | श्रीमती कनिका जाधव, होय । होय | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
बरिष्ठ श्रेणी लघुलेखक 

६ | श्रीमती प्रियंका वि. सोनार, होय | होय lala प्रकल्प प्रभादेबी-शिवडी नागरी 
पर्यवेक्षिका प्रभादेवी, BDD चाळ, वरळी, मुंबई. 

७ । श्रीमती अनुपमा बेडगिरी, स्टेनोग्राफर | होय | होय | राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे-१४. 

८ | श्रीमती भारती खराडे, स्वीय सहायक | होय | होय | लघुबाद न्यायालय, मुंबई. 

९ | श्रीमती ममता पावसकर, अनुरेखक । होय । होय । कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीव 

प्राधिकरण, ठाणे. 

१० | श्रीमती साधना मोंडकर, होय | होय | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंब 
उच्च श्रेणी लघुलेखक (प्रशिक्षक ) 

११ | श्रीमती अपर्णा जाधव, होय | होय । विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सहा. कक्ष अधिकारी (व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा योग स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व पुरुष योग संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


अ.क्र. | ख तपशिल । रुपये | 
अ) | निवड चाचणी तयारीसाठी झालेला खर्च .(प्रिंटींग व स्टेशनरी खर्चइ.) [| १,००० 
१) | निवड चाचणीपंचाचे मानधन -. २,५०० 
२) | खेळाडू .अल्पोपहार यावरील खर्च/अधिकारी यांना चहा , २०००, 
३) । प्रथमोपचार खर्च . Goo 
ब) = | प्रशिक्षण शिबीराव खर्च . 
१) । दिनांक २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधोत प्रशिक्षकांचे ४००० 
मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह व अल्पोपहार (रु.२००० X २ प्रशिक्षक) १०९०० 
२) । दिनांक २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत खेळाडू व ६९०० 
व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता एकत्रित अल्पोपहार खर्च (प्रत्येक 
दिवसाचे रु.१००%दिवस ३ % एकूण खेळाडू २३) 
क) | संघासाठी वैयक्तिक क्रीडा साहित्य -: 
१ | २३ ट्रॅकसूट रु. ९००/- प्रमाणे. २०,७०० 
२ | २३ किटबॅग प्रत्येकी रु. ७००/- प्रमाणे. १६,१०० 
३ | २३ टि शर्ट प्रत्येकी रु. ७००/- प्रमाणे. १६,१०० 
४ । २३ योग ड्रेस रु. १,५००/- प्रमाणे. ३४,५०० 
५ | 23 बूटांचे जोड प्रत्येको रु. १५००/- प्रमाणे. ३४,५०० 
६ । २३ जोडी पायमोजे प्रत्येको रु. १५०/- प्रमाणे. ३,४५० 
७ | २३ टॉबेल्स प्रत्येकी रु. १७५/- प्रमाणे. ४,०२५ 
८ | ५ कॉमन योगा मॅट रु. ८००/- प्रमाणे. ४,००० 
९ | प्रथमोपचार Gata २,००० 
एकूण रुपये : एक लाख बावन हजार दोनशे पंच्याहत्तर फक्त १,५२,२७५/- 


विवरणपत्र क 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नबी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा योग स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या योग संघाची निवड 
करण्यासाठी दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी/ कर्मचारी 
खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
१ । श्री. बापू दादासाहेब सोनवणे, शिप सहायक संचालक, शासकोय लेखन सामग्री व ग्रेंथागार, 
औरंगाबाद. 
२ | श्री. प्रताप शंकरराव ढोणे, नगर विकास विभाग, राजापूर नगरपरिषद, जिल्हा 
कर प्रशासकोय अधिकारी रत्नागिरी. 
२ | श्री. ज्ञानेश्‍वर पां. भोसले, यांत्रिको निदेशक मत्स्यव्यबसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र 
पालघर. 
४ | श्री. दिपक वि. होडावडेकर, शासकोय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, सेंट जॉ 
प्रयोगशाळा सहायक रुग्णालय, मुंबई. 
५ | श्री. अविनाश गं. शिरसाठ, fatter पार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बृ.मुं.वि. मुंबई. 
६ | श्री. श्रोकांत श. दराडे, सहा. संशोधन अधिव HT विभाग, २७, फोर्ट, मुंबई. 
७ | श्री. शेखर स. मगर, कक्ष अधिकारी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८ | श्री. दिलीप रा. तळेकर, लेखा अधिव उच्च न्यायालय, मुंबई. 
९ | श्री. जगन्नाथ बा. लांडगे, सहा. कक्ष अधिव पार्बजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१० | श्री. दयानंद शं. बिडवे, राज्यकर अधिव राज्य वस्तू ब सेवा कर कार्यालय, पुणे. 


११ | श्री. प्रशांत क. सरडे, मंडळ कृषि अधिव तालुका कृषि अधिकारो, भोर, जिल्हा- पुणे. वेताळ 
पेठ, भोर - ४१२ २०६. 


१२ | श्री. विक्रम अ. ढेरे, सहा. रायायनिक विश्‍लेषण | प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नाशिक. 


१३ | श्री. दयावान कनसे, लिपिक टंकलेखव सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१, गुणनियंत्रण, सातारा. 

१४ | श्रोमती मनस्वी वि. गोंधळी, कक्ष अधिकारी | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५ | श्रीमती योगिता शा. डांगरे, कक्ष अधिव सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६ | श्रीमती शुभांगी न. चिकटे (खैरकर), सा.स. | जिल्हा व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यालय, मुंबई. 

१७ | श्रीमती योगिता देसाई, कक्ष अधिर मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८ | श्रीमती कनिका जाधव,बरिष्ठ श्रेणी लघुलेखक सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९ | श्रीमती अपर्णा जाधव, सहा. कक्ष अधिव वधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२० | श्रीमती वासंती काळे, कक्ष अधिर मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१ । श्रीमती प्रियंका वि. सोनार, पर्यवेक्षिका बा.वि. प्रकल्प प्रभादेबी-शिवडी नागरी प्रभादेवी, BDD 
चाळ, बरळी, मुंबई. 

२२ | श्रीमती अनुपमा बेंडगिरी, स्टेनोग्राफर राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे-१४. 

२३ | श्रीमती भारती खराडे, स्वीय सहायक लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 

२४ | श्रोमती साधना नोंडकर, नि. श्रेणी गृह विभाग, मंत्रालय, मुंब 

२६ | श्रीमती ममता पावसकर, अनुरेखक कायकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे. 


Digitally signed by DNYANESHWAR 


D NYAN E 5 H WA R ON GN = BNYANESHWAR ASARAJI 
ASARAJ | AV HA D GOVERMENT OF MAHARASHTRA, OU = 


ATION AND SPORTS 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


